एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हातील ग्रामीण 
व आदिवासी प्रकल्पातील अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते 
दि.३१.८.२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मार्च,२०२४. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/ का-७, 
दि.५.४.२००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२) / २००४ / वि.सु.-१, 
दि.४.१०.२००४, 
. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२००३ / प्र.क्र.४३८ / का-६, 
दि.१४.१.२००४, 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ-१४-०९ / २००५-सीडी-१,दि.८.५.२००९ व दि.९.३.२०१०, 
, शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१०/प्र.क्र.२४२ (भाग१)/ का-७, 
दि.५.९.२०१४, 
. शासन निर्णय,महिळा व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१४ / प्र.क्र.१५१/ का-७, 
दि.३०.११.२०१५, 
७. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ २०२०/प्र.क्र.३६ / का-७, 
दि.४.३.२०२२ 
. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२३/प्र.क्र.२५/का-७ अ, 
दि.६.१०.२०२३, 
९. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१७५/का-६, 
दि.१०.१.२०२४, 
१०. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एबाविसेयो / का- १ /अपदे /पदे नि.मान्यता / 2023-28 /१०००, दि. २८.२.२०२४, 
११. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.२.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील 
४४९ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील ४९४१ अस्थायी पदे आणि झासन निर्णय दि.०५.०९.२०१४ अन्वये 
३३ जिल्हा कक्षातील २२१ नियमित अस्थायी पदे तसेच, पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता 
महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित १० पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे 
आवश्यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी एकूण ५३३९ अस्थायी पदे तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ७७८८६ अंगणवाड्यातील ७७८८६ अंगणवाडी सेविका व ७७८८६ 
अंगणवाडी मदतनीस व १२८०१ मिनि अंगणवाडी सेविका यांची एकूण १६८५७३ मानधनी पदे असे एकूण 
५३३९--१६८५७३ = १७३९१२ या पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास 
दिनांक ६.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


AN 


Cc 
ae 


mn 


io 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का-७अ 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथिल दि.२१.२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथील दि.२८.२.२०२४ च्या पत्रान्वये 
प्रमाणित केळे आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हयातील ४४९ ग्रामीण व 
आदिवासी प्रकल्पातील अस्थायी पदे, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ३३ जिल्हा कक्षातील नियमित अस्थायी पदे, पालघर 
जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित अस्थायी पदे आणि 
अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली अस्थायी पदे तसेच, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या मानधनी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील ५४५३ 
अस्थायी पदे आणि शासन निर्णय दि.०५.०९.२०१४ अन्वये ३४ जिल्हा कक्षातील २३० नियमित अस्थायी 
पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी 
एकूण ५८५० अस्थायी पदे तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ९०६८७ 
अंगणवाड्यातील ९०६८७ अंगणवाडी सेविका व ९०६८७ अंगणवाडी मदतनीस sail एकूण १८१३७४ 
मानधनी पदे असे एकूण ५८५०--१८१३७४ = 920228 या पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.८.२०२४ पर्यंत 
पुढे चालु ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णण क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१२११३३०५७४३० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
S H | VAJ | p Oc णात MAHARASHTRA WOMEN AND CHILD 


ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1 c2a78fesffeasc9dd01377 
stalCode=400032, st=Mahi ht 


e po: 
serialNumber=579FDC49AAE09A 107A14D18D2E6E7AEC6E608DE79CB840 
7CAOQE64638BB98CDB0, SHIVAJI P KARWAR 


Di 2024.03.12 11:42:17 +05'30° 


(शिवाजी पां.कारवार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का-७अ 


३)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद(आयुक्‍तालय,नवी मुंबई मार्फत), 
४)सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍्ताळय,नवी मुंबई मार्फत), 
५)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
६)महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
७)मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे, 

८)अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

९)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१०)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

११)वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
१२)महिला व बाल विकास विभाग(का-४/का-६),मंत्रालय,मुंबई, 

१३)निवड नस्ती, का-७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


